विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक 
a जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी 
यांच्या ४९ पदांच्या मानधनासाठी निधी 


उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक :- आव्यप्र-२०२१९/प्र.क्र.९४/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ जून, २०२२ 
वाचा :- या विभागाचा शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०१५/प्र.क्र.७५/आव्यप्र-१. 


दि. २८ डिसेंबर, २०२१. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणोसाठो कंत्राटी 
तत्वावर निर्माण करण्यात आलेल्या आणि कार्यरत असलेल्या ६ विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन 
समन्वयक व ३६ जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी असे एकूण ४२ पदे निर्माण करण्यात आले. या 
पदांना शासनाकडून मानधन देण्यात येते. 
सदर पदांना संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये दि. ०१ जानेवारी. २०२२ ते दि. ३० नोव्हेंबर, २०२२ या 
११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेलो असून त्यांचे माहे एप्रिल ब मे, २०२२ या २ 
महिन्यांचे मानधन बौडीएस प्रणालीवर वितरोत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी तत्वाबर निर्माण 
करण्यात आलेल्या आणि कार्यरत असलेल्या ६ विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्बयक ब ३६ जिल्हा 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अशा एकूण ४२ पदांपैकी विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक, पुणे 
हे पद रिक्‍त असल्याने त्या पदाचे मानधन वगळून इतर ४१ पदांना प्रत्येकी दरमहा रु. ४५,०००/- 
याप्रमाणे माहे माहे जुन व जुले, २०२२ या २ महिन्यांचे रु. ३६,९०,०००/- (रु. छत्तीस लक्ष नव्वद हजार) 
इतके मानधन खालोल विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे विभागीय आयुक्‍त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना 


वबितरोत करण्यात येत आहे. 


ot अ.क्र. विभागीय आयुक्त | __ उपलब्ध केलेला निधो 
१. कोकण(८पदे) | ७,२०,०००/- | 
२ नाशिक (६पदे) ५,४०,०००/- 
३. | औरंगाबाद (९ पदे) ८,१०.०००/- | 


: पुणे (५ पदे) _ ४,५०,०००/- 
त अमरावती (६ पदे) _ ५,४००००/- 
डा नागपूर ( ७ पदे) _ ६,३०,०००/- 

एकुण _ ३६,९०,०००/- 


सद्र आदेश वित्त बिभाग शासन निर्णय क्र, बरिपअ-२०९४/प्र.क्र.३०/९३/विनियम, भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहित्ला, उप विभाग चार, 
अनुक्रमांक १९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान कर्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमत 
करण्यात येत आहे. 


या कामी होणारा खर्च मागणी क्र. मागणी क्र. सी-६, २२४५, नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
सहाय्य, Co सवसाधारण (08)(08) महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे कार्यालय स्थापन 
करणे ब फनिचर व साधनसामुग्रोसह सुसज्जीकरण करणे (२२४५ १७६१) Yo - कंत्राटी सेवा या 
लेखाशिषांखाली सन २०२२-२०२३ या आथिक वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
याबा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रासध्द करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०६२३११२५३६१३१९ 


3ओआआह. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


चा 
eae 


(हितेंद्र दुफारे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) विभागीय आयुकत (सर्व), 
२) महासंचालक, यशदा, पुणे. 
३) जिल्हाधिकारी (सर्व) 
४) महालेखापाल (लेखा ब अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर, 
६) संचालक, लेखा ब काषागरे, मंबई 
७) अधिदान ब लेखा अधिकारो, मंबई. 


> 


— 


८) लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६) अपर मुख्य सचिव (आ.व्य., म. व पु.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
१०) नवड ALA आव्यप्र-१९, 


